शासकीय संचालक पदी नियुक्‍ती व समभाग हस्तांतरण 
महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळ मर्या.,नागपूर 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार,पणन व वस््रोद्योग विभाग, 
शासन आदेश क्रमांक हातमाग २०२०/प्र. क्र.४३/टेक्स-३ 
१४ वा मजला, नविन प्रशासन भवन, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक- १० डिसेंबर, २०२०. 


वाचा:-१) सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,शासन आदेश क्रमांक हातमाग२०२०/प्र. क्र.४३/टेक्स-३, 

दि. ७ ऑगस्ट, २०२०. 
आदेशा:- 

वाचाक्र.१ येथील आदेशान्वये श्री. विशाळ मदने, उप सचिव (वस्रोद्योग) अतिरीक्त कार्यभार यांची 
महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळावर शासकीय संचालक म्हणुन नियुक्‍ती करण्यात आलेली होती. तथापि श्री. 
स. दि. खरात उपसचिव यांची उपसचिव (वस््रोद्योग) या पदावर नियुक्‍ती झाल्यामुळे श्री. विशाल मदने, उप 
सचिव (वस्रोद्योग) अतिरीक्त कार्यभार यांची महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळावरीलळ शासकीय संचाळक 
म्हणुन नियुक्‍ती रद्द करण्यात येवुन त्यांच्या जागेवर श्री. स. दि. खरात उपसचिव (वस्त्रोद्योग) यांची नियुक्‍ती 
करण्यात येत आहे. तसेच वाचा क्र. १ येथील आदेशान्वये श्रीम. गौरी म्हस्के, कक्ष अधिकारी , (टेक्स-३) 
अतिरीक्त कार्यभार यांची महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळावर शासकीय संचालक म्हणुन नियुक्‍ती करण्यात 
आलेली होती. तथापि श्री. प्रसेनजीत कारलेकर, कक्ष अधिकारी यांची कक्षअधिकारी वस्त्रोद्योग टेक्स-३ 
अतिरीक्त कार्यभार या पदावर नियुक्ती झाल्यामुळे श्रीम. गौरी म्हस्के, कक्ष अधिकारी , (टेक्स-३) अतिरीक्त 
कार्यभार यांची महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळावरील शासकीय संचालक म्हणुन नियुक्‍ती रद्द करण्यात 
येवुन त्यांच्या जागेवर श्री. प्रसेनजीत कारलेकर, कक्ष अधिकारी, (वस्त्रोद्योग टेक्स-३) अतिरीक्त कार्यभार यांची 
नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 

वरील Pyare अनुसरुन श्री. विशाळ मदने, उप सचिव (qatar अतिरीक्त कार्यभार यांच्या 
नावावरील महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळाचे समभाग श्री. स. दि. खरात, उपसचिव (वस्त्रोद्योग) यांच्या नावे 
हस्तांतरीत करण्यात यावेत. तसेच श्रीम. गौरी म्हस्के, कक्ष अधिकारी , (टेक्स-३) अतिरीक्त कार्यभार यांच्या 
नावावरील महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळाचे समभाग श्री. प्रसेनजीत कारळेकर, कक्ष अधिकारी, (वस्त्रोद्योग 
टेक्स-३) अतिरीक्त कार्यभार यांच्या नावे हस्तांतरीत करण्यात यावेत. 


शासन आदेशा क्रमांकः हातमाग २०२०/प्र. क्र.४३/टेक्स-३ 


सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१२१०१७०६५४५३०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Prasenjeet Karlekar 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Co-operating Marketing 


Pp ra S e nj e e t Ka r | e ka r find Teles Depa nt, postalCode=400032, st=Mahai 
384214bcee8c, 


rashtra, 
a6d2c1 1a62256b2ff3ad939a420c9fb6fadcb24c 
, cn=Prasenjeet Karlekar 
Date: 2020.12.10 17:11:50 +05'30' 


(प्रसेनजीत कारलेकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) प्रधान सचिव (वस्त्रोद्योग, GEOR, WH व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२) आयुक्त (वस्त्रोद्योग), वस्त्रोद्योग आयुक्तालय, नागपूर. 
३) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळ मर्या., नागपूर. 
४) उपसचिव (वस्त्रोद्योग सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
प)निवडनस्ती (टेक्स-३) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


